उद्योग उप संचालक (तांत्रिक, गट-अ या 
पदावर नामनिर्देशानाने नियुक्‍त झालेल्या 
अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी 
समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. इएसटी-२०१९/५९१/प्र.क्र.७८/उद्योग-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :-०३ जानेवारी, 2023 


संदर्भ : 9 उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, समक्रमांकीत शासन निर्णय, 
दि.०७.११.२०१९ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/ 
कार्या.८, दि.२२.०६.२०२१. 


शासन निर्णय : 


श्री. संतोष पंडितराव कोलते आणि श्री. नितिन भिमराव कोळेकर हे उद्योग उप संचालक (तां) 
गट-अ या पदासाठी विहित केलेली विभागीय परिक्षा चौथ्या विशोष संधीत दि.२०.०३.२०१९ रोजी 
उत्तीर्ण BSS असल्याने उपरोक्त संदर्भ क्र.२ येथील सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन 
निर्णयातील तरतुदीनुसार उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील या विभागाच्या शासन निर्णयातील नमूद 
तक्त्यातील अ.क्र.१ आणि २ येथील त्यांच्या नावासमोर खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिका- रुजु विभागीय ।रजा परिविक्षा स्थानापन्न 

याचे नाव । झाल्याचा  । परीक्षा उत्तीर्ण कालावधी | कालावधी । नियुक्तीचा 
दिनांक दिनांक समाप्त दिनांक 
दिनांक 

हि श्री. संतोष | ०६.०८.२०१२ | 20.03.2098 | ६१ दिवस | १९.०५.२०१९ | २०.०५.२०१९ 
पंडितराव 
कोलते 

२. श्री. नितीन | २६.०७.२०१२ | 20.03.2098 | ७९ दिवस | ०६.०६.२०१९ | ०७.०६.२०१९ 
भिमराव 
कोळेकर 


२. सदर शासन आदेशा सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक परिवि-२७१५/ 
प्र.क्र.२०३/आठ, दि.२५.८.२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-२०१९/५९१/प्र.क्र.७८/उद्योग-३ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१०३१८१३५००८१० असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DR. SHRIKANT 
LAXMANRAO ‘ 
PULKUNDWAR ह 


Date: 


(डॉ. श्री. ल. पुलकुंडवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


20205228 


प्रति, 


१. श्री.संतोष पंडितराव कोलते 
२. श्री. नितिन भिमराव कोळेकर 


(विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांच्या मार्फत) 
प्रत: 


१. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर 
३. संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

४. उप सचिव (कार्या.८) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. निवडनस्ती (उद्योग-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


